प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या दैनंदिन 
कामकाजासाठी डिजीटल tf मशीन खरेदी 
करण्यास व त्यापोटी येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०२२३/प्र.क्र.५०/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : १३ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :- 
१. उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग- ४, 
दि.०१.१२.२०१६ 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दि. १७.४.२०१५. 
३. परिवहन आयुक्त,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र.पआका/का.१०/रवका/फ्रेंकिंग मशीन/ 
मुंबई(मध्यो/२०२२/जा.क्र. ७०३, दि.१६.०१.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) व प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे या 
कार्यालयांचे जावक टपाल पाठविणे या कार्यालयातील दैंनदिन कार्यालयीन टपाल पाठविण्याकरिता 
नवीन व्हर्जन २ डीजीटल फ्रैकिंग मशीन खरेदीसाठी विहीत पद्धतीने दरपत्रके मागविण्यात आली होती. 
या दरपत्रकातून न्युनतम (_१) सेवापुरवठादार कंपनीकडून Sad परिवहन कार्यालयांकरिता प्रत्येकी एक, 
नवीन व्हर्जन २ डीजीटल फ्रैकिंग मशीन खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मुंबई (मध्य) आणि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे या 
कार्यालयातील दैंनदिन कार्यालयीन टपाल पाठविण्याकरिता नवीन व्हर्जन २ डीजीटल फ्रैकिंग मशीन 
खरेदीसाठी विहीत पद्धतीने दरपत्रके मागविण्यात आली होती. या दरपत्रकातून GN Automation यांचे 
दरपत्रक इतर दरपत्रकांच्या तुलनेत न्युनतम (_१ असल्याने त्यांच्याकडून उक्त परिवहन 
कार्यालयांकरिता नवीन व्हर्जन २ डीजीटल फ्रैकिंग मशीन खरेदी करण्याचे उपर्निर्दिष्ठ क्र. ३ येथील 
पत्रान्वये परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार, नवीन २ डीजीटल फ्रैकिंग 
Fait खरेदी करण्यासाठी येणाऱ्या रूपये २,६५,३३६/- (अक्षरी रूपये दोन लाख पासष्ट हजार dial 
छत्तीस फक्त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०२२३/प्र.क्र.५०/परि-४ 

२. यासाठी येणारा खर्च “मागणी क्र. बी-३, मुख्य लेखाशिर्ष २०४१ वाहनावरील कर, (०२) प्रादेशिक 
कार्यालये (योजनेत्तर) दत्तमत, (२०४१००३६) १३ कार्यालयीन खर्च” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२०२३ 
या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-चार, 
अनुक्रमांक ७ अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१३१७१९१२६३२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
LANGHI BHARAT R 


(भरत रा.लांची) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

Wa:- 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव 

३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण/ळेखा) परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
. कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती (परिवहन-४). 


on GS & 


